मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
नुकसान भरपाई देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीआरटी-१११९/०३/प्र.क्र.१२०/पोल-१२, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना :- 
मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल Criminal Appeal ॥१०.१००८-१००९/२००७ श्री.अंकुश मारुती 
शिंदे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, Criminal Appeal No. ८८१-८८२/२००९ महाराष्ट्र शासन विरुद्ध 
श्री. अंबादास लक्ष्मण शिंदे व इतर व Criminal Appeal No. २६८-२६९/२०१९ श्री. अंबादास लक्ष्मण शिंदे व इतर 
विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०५/०३/२०१९ रोजी आदेश पारित केले आहेत. 
सदरहु आदेश हे नाशिकरोड, पोलीस स्टेशन, नाशिक (शहर) येथील गु.र.नं. १७८/२००३, भा.दं.वि.कलम ३०२, 
३०७, ३९५, ३९६, ३९८, ३७६ (२) (ग), मु.पो.अ.क. १३५ प्रमाणे दि.०६/०६/२००३ रोजी दाखल Frail संबंधित 
आहेत. सदर गुन्ह्यात पुढील प्रमाणे सहा आरोपी होते. 
१) श्री. अंकुठा मारुती शिंदे, वय २२ वर्ष, रा. भोकरदन, ता. भोकरदन, जि. जालना. 
२) श्री. राजा आप्पा शिंदे, वय २१ वर्ष, रा. सदर. 
३) श्री. अंबादास लक्ष्मण शिंदे, वय ३५ वर्ष, रा. सदर. 
8) श्री. राजु म्हसु शिंदे, वय २२ वर्ष, रा. मालनवाडी, ता. भोकरदन, जि. जालना. 
५) श्री. बापु आप्पा शिंदे, वय ३० वर्ष, रा. कैलासनगर, ता. भोकरदन, जि. जालना. 
६) श्री. सुऱ्या उर्फ BRST गंगाराम शिंदे, रा. सदर. 
सदर गुन्ह्यातील आरोपींना मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांनी दि.१२/०६/२००६ रोजी भा.दं.वि.क. 
३०२ मध्ये मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा, तसेच भा.दं.वि.क. ३७६ मध्ये ०७ वर्षे शिक्षा व भा.दं.वि.क. ३९६ मध्ये १० वर्षे शिक्षा 
व रु. २००/- दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली होती. 
आरोपींनी मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांनी दिलेल्या शिक्षेस मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
क्रिमीनल अँप्लीकेशान क्र. ५९०/२००३ अन्वये आवाहन दिले. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी नमुद गुन्हयातील ३ 
आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली व उर्वरित ३ आरोपींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत वर्ग केली होती. 
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल झालल्या विविध याचिकांवर मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
सुनावणी होऊन या गुन्ह्यातील उक्त सर्व सहा आरोपींना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. तसेच त्यांना 


नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनास पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-१११९/०३/प्र.क्र.१२०/पोल-१२, 


In the facts and circumstances of the case, and in exercise of our powers under 
article 142 of the Constitution of India, we direct the State of Maharashtra to pay a 
sum of Rs.5,00,000/- to each of the accused by way of compensation, to be deposited 
by the State with the learned Sessions Court within four weeks from today and on such 
deposit, the same be paid to the concerned accused on proper identification. The 
learned Sessions Court is directed to see that the said amount shall be used for their 
rehabilitation. 
शासन निर्णय :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उक्त याचिकांमध्ये दि.०५/०३/२०१९ रोजी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्याच्या 
अनुषंगाने मा. न्यायालयाने दोषमुक्त केलेल्या उपरोक्‍त सर्व सहा व्यक्तिना प्रत्येकी रु. ५.०० लक्ष (अक्षरी रू. पाच 
लक्ष) याप्रमाणे नुकसान भरपाई देणेची रक्‍कम मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक येथे जमा करण्यासाठी राज्य 
शासनाच्या एकत्रित निधी रू. ३०.०० लक्ष (अक्षरी रू. तीस लक्ष) इतकी रक्‍कम आहरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

सदर रक्‍कम आहरीत करुन ती मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक येथे जमा करणेकरीता पोलीस 
आयुक्त, नाशिक (AEX) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

सदर खर्च सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षासाठी “२०५५ (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा 


पोलीस बल, ५० इतर खर्च (दत्तमत) (२०५५ ०१६८)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व तो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१७१५२४२४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by YUVRAJ 8॥४१॥ AJETRAO 
YUVRAJ BAYAJI 22 
2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb3 1230d59c1af4b6e29ee6c1f13e338 
-d51689af, postalCode=400032, street=>MANTRALAYA, MUMBAI, 
serial INumber=c01c962d08bd39997d4c4d6e7e 1 9f8acf340d 1 a5c4dd2b9: 


00977369607bbf82, HOME DEPARTMENT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, -YUVRAJ BAYAJ! AJETRAO 


Date: 2019.03.27 17:18:27 +05'30' 


(युवराज अजेटराव) 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेता/ लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 


३) सहायक निबंधक, मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-१११९/०३/प्र.क्र.१२०/पोल-१२, 


४) निबंधक, मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय नाशिक. 

५) पोलीस आयुक्‍त, नाशिक (शहर). 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

७) व्यय-७ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११ निवडनस्ती पोल-१२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


